RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय 


पुरवणी 


वर्ष ४ , अंक ३ ९ ] 


मंगळवार, ऑगस्ट २८, २०१८ / भाद्रपद ६, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २०, किंमत : रुपये ११.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ५६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
विभागीय 

आयुक्त , 

कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील आंबिवली ग्रामपंचायतीतील कामतपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी 

महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ११ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील आंबिवली ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या कामतपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोंकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील आंबिवली ग्रामपंचायतीतील कामतपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस ग.नं. ९ , ७ 

लहाणु बाबर यांचे घर 
२ पश्चिमेस ग.नं. २० , ३० 

देहर्जे नदी 
३ दक्षिणेस ग.नं. ३१,५ 

पोल्ट्रीफार्म 
उत्तरेस ग.नं.९ 

फार्महाऊस 


or 


. 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु.)- ५६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८, २०१८/ भाद्रपद ६, शके १९ ४० 

विभागीय 

आयुक्त , 

कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 


. 


क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. – महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून 

विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील केव ग्रामपंचायतीतील वेडगेपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १० जून २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ११ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील केव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
वेडगेपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील केव ग्रामपंचायतीतील वेडगेपाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


आवश्यक असल्यास ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


ग.नं. ५२, ५१ 


विहीर 
नदी 


२ 


क.नं. 

. ५ ९ 


३ 


दक्षिणेस 


क.नं. ६१ 


फॉरेस्ट 


४ 


उत्तरेस 


क.नं .७२ 


नाला 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय 

आयुक्त, 

कोकणविभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २८, २०१८ / भाद्रपद ६, शके १९ ४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या-५/ प्रशासन /गाव घोषित / २०१६. – महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील देहर्जे ग्रामपंचायतीतील पारधीपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ११ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील देहर्जे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पारधीपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील देहर्जे ग्रामपंचायतीतील पारधीपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
आवश्यक असल्यास ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


ग.नं. २५० 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


२ 


ग.नं. २४८ 


३ 


दक्षिणेस 


मौजे देहर्जे खांडेघर रस्ता 


४ 


उत्तरेस 


ग.नं. २६२,२६३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय 

आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


. 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ५६-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८, २०१८/ भाद्रपद ६, शके १९ ४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून 

विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील कासा बुद्रूक ग्रामपंचायतीतील डोंगरशेत पाडा/ सागपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ४ जानेवारी 
२०१७ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ८ जानेवारी २०१८ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील कासा बुद्रूक ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या डोंगरशेतपाडा/ सागपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील कासा बुद्रूक ग्रामपंचायतीतील डोंगरशेतपाडा / सागपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / 
वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


क.नं. ४११ 


खदान 


२ 


क.नं. ४१० ( ६५ ) 


सारशीची हद्द 


३ 


दक्षिणेस 


क.नं. ४१० 


वनक्षेत्र 


४ 


उत्तरेस 


क.नं. ४११ 


नविन गावठाण पाडा 


ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 

वगळून 

उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


~ 


कोकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८ , २०१८ / भाद्रपद ६, शके १९ ४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 


; 


अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५/ प्रशासन /गाव घोषित / २०१६. – महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , 

वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील करसुड / घाणेडे ग्रामपंचायतीतील डुकलेपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ६ जून २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , वाडा यांनी दिनांक १२ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील करसुड / घाणेडे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या डुकलेपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील करसुड/ घाणेडे ग्रामपंचायतीतील डुकलेपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


( ४ ) 
शेतजमीन 


१ 


ग.नं. १९ ३, १७ ९ फॉरेस्ट 


२ 


ग.नं .१७८ 


नाला 


दक्षिणेस 


my 


ग.नं. १७७, १७८ 


मालकी जमीन 


४ 


उत्तरेस 


१८८ , १७८ 


मुख्य रस्ता 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


~ 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय 

आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८, २०१८/ भाद्रपद ६, शके १९ ४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. – महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह , 

वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील करसुड / घाणेडे ग्रामपंचायतीतील खोरीपाडा (विश्रामबाग ) वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक ९ जून २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक १२ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील करसुड / घाणेडे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या खोरीपाडा (विश्रामबाग ) पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील कसरुड / घाणेडे ग्रामपंचायतीतील खोरीपाडा (विश्रामबाग ) येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह 
वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


फॉरेस्ट 


२ 


ग.नं. ७/८ 


ग्रा.पं.विहीर 


३ 


ग.नं. ७/२, ७/३ 


करसुड गावठाण 


दक्षिणेस 
उत्तरेस 


४ 


फॉरेस्ट 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


विभागीय आयुक्त , 


डॉ . जगदीश पाटील, 

कोकण विभाग . 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८ , २०१८ / भाद्रपद ६, शके १९ ४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 


- 


समूह / वस्त्यांचा 


क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील सुकसाळे ग्रामपंचायतीतील सुरुमपाडा 

वस्ती/ पाड्यांचा 

समूह यांनी 

महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती सबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ मे २०१६ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ११ जानेवारी २०१८ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील सुकसाळे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या सुरुमपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील सुकसाळे ग्रामपंचायतीतील सुरुमपाडा 

येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 

समूह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


. 


समूह / वस्त्यांचा 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


( ३ ) 


( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


( ४ ) 
शेतजमीन 


१ 


ग.नं. ६ ९ 


२ 


ग.नं. १० ९ 


शेतजमीन 


३ 


दक्षिणेस 


ग.नं. १०६, १०८ 


गॅस गोडाऊन 


उत्तरेस 


ग.नं .१११ 


शेतजमीन 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , 

नवी मुंबई, 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८, २०१८/ भाद्रपद ६, शके १९ ४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 


. 


क्रमांक मशा /कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. – महाराष्ट्र ग्रामपंचायती सबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा 

समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह , 

वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील साखरे ग्रामपंचायतीतील चिंचपाडा / खरडपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचेउपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबात ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ६ सप्टेंबर २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ९ जानेवारी २०१८ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील साखरे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
चिंचपाडा / खरडपाडा पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील साखरे ग्रामपंचायतीतील चिंचपाडा/ खरडपाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह 
यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
आवश्यक असल्यास) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


क.नं. १५४ 


फॉरेस्ट 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


ग.नं. १०७, १२४ 


शेत जमीन 


२ 

३ 


दक्षिणेस 


ग.नं. १२ ९ 


उत्तरेस 


क.नं. 


१०२ 


फॉरेस्ट 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई , 


कोकण 

भवन , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग. 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८ , २०१८ / भाद्रपद ६, शके १९ ४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचेउपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात 
आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील साखरे ग्रामपंचायतीतील मालकरीपाडा / वस्ती/पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी 

महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबात ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ४ जानेवारी २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ९ जानेवारी २०१८ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील साखरे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
मालकरीपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील साखरे ग्रामपंचायतीतील मालकरीपाडा / खरडपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा 
समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


ग.नं. १५३ 


फॉरेस्ट 


२ 


ग.नं. १५३ 


फॉरेस्ट 


ev 


दक्षिणेस 


ग.नं .१५३ 


फॉरेस्ट 


४ 


उत्तरेस 


ग.नं. ११ ९ 


शेत जमीन 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , 

नवी मुंबई, 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त, 

कोकण विभाग . 


दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


भाग एक ( को.वि.पु .) -५६-२अ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८, २०१८/ भाद्रपद ६, शके १९ ४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक मशा /कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी,विक्रमगड तालुक्यातील कोंडगाव /विलशेत ग्रामपंचायतीतील शेळकेपाडा /शेळके डोंगरीपाडा/ रावतळ पाडा /गोंडपाडा वस्ती / 
पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम 
४ प्रमाणे दिनांक १० जून २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक १७ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील कोंडगाव/विलशेत ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या शेळकेपाडा/ शेळके डोंगरीपाडा / रावतळपाडा/ गोंडपाडापाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व 
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील कोंडगाव /विलशेत ग्रामपंचायतीतील शेळकेपाडा / शेळके डोंगरीपाडा / रावतळपाडा/ गोंडपाडा येथे 
पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
आवश्यक असल्यास) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
गावची हद्द 


१ 


ग.नं .१३२ 


( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 


करसुड 

नदी 


२ 


ग.नं.१७१ / ४ 


३ 


ग.नं .१३२ , १७१/४ 


वेढे गावची हद्द 


४ 


उत्तरेस 


ग.नं .१८ 


फॉरेस्ट 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई , 


कोकण भवन , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग. 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २८, २०१८ / भाद्रपद ६, शके १९ ४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 


. 


क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबात ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , 
वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील कोंडगाव/विलशेत ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा / सांबरेपाडा/ लईनपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह 
वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
६ जून २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक १७ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील कोंडगाव /विलशेत ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाटीलपाडा/ सांबरेपाडा / लईनपाडा पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील कोंडगाव /विलशेत ग्रामपंचायतीतील पाटीलपाडा / सांबरेपाडा / लईनपाडा येथे पाडा / वस्ती / 
पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
आवश्यक असल्यास ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


( ४ ) 
फॉरेस्ट 


१ 


फॉरेस्ट ५७ / ४ ब 


२ 


४८ 


नदी / नाला 


३ 


दक्षिणेस 


४ ९ 


गावदेवी मंदीर 


४ 


उत्तरेस 


५७ / ४,६८ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 

वगळून 

उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , 

नवी मुंबई, 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग. 


दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८, २०१८/ भाद्रपद ६, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 


3. 


क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. – महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, 

वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, विक्रमगड तालुक्यातील केव ग्रामपंचायतीतील पडवळपाडा वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जून २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, वाडा यांनी दिनांक ११ एप्रिल २०१७ रोजी विक्रमगड तालुक्यातील केव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पडवळपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून विक्रमगड तालुक्यातील केव ग्रामपंचायतीतील पडवळपाडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
आवश्यक असल्यास ) 


१ 


नाला 


२ 


( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पूर्वेस 

ग.नं.२७७ 
पश्चिमेस ग.नं .२७७ 

देहर्जे नदी 
दक्षिणेस ग.नं .२७७ 

स्मशानभुमी 
उत्तरेस ग.नं.२७७ 

पोल्ट्रीफार्म 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


३ 


४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई , 


कोकण भवन , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग. 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २८, २०१८ / भाद्रपद ६, शके १९ ४० 

विभागीय 

आयुक्त , 

कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, पालघर तालुक्यातील तारापुर ग्रामपंचायतीतील पाचपांडव वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, पालघर यांनी दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ रोजी पालघर तालुक्यातील तारापुर ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाचपांडव पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून पालघर तालुक्यातील तारापुर ग्रामपंचायतीतील पाचपांडव येथे पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


समूह / वस्त्यांचा 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
आवश्यक असल्यास ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


१२३/८७ 


२ 


१७२ 


३ 


दक्षिणेस 


९ ५ 


उत्तरेस 


२० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , 

नवी मुंबई , 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


भाग एक ( को.वि.पु.) -५६-३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८, २०१८/ भाद्रपद ६, शके १९ ४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 


.. 


. 


क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, पालघर तालुक्यातील तारापुर ग्रामपंचायतीतील गणेशनगर, माळी स्टॉप, वाडीविभाग वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ फेब्रुवारी 
२०१७ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, पालघर यांनी दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ रोजी पालघर तालुक्यातील तारापुर ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
गणेशनगर , माळी स्टॉप, वाडीविभाग पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून पालघर तालुक्यातील तारापुर ग्रामपंचायतीतील गणेशनगर येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
आवश्यक असल्यास) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


१४५ 


२ 


गुरचरण , ६३ 


३ 


दक्षिणेस 


१७/१८ 


४ 


उत्तरेस 


१८० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग. 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८ , २०१८ / भाद्रपद ६, शके १९ ४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५/ प्रशासन / गाव घोषित / २०१६.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह, 

वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात 

आणि ज्याअर्थी, पालघर तालुक्यातील तारापुर ग्रामपंचायतीतील ढिकरपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक १७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, पालघर यांनी दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ रोजी पालघर तालुक्यातील तारापुर ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
ढिकरपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


समूह / वस्त्यांचा 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून पालघर तालुक्यातील तारापुर ग्रामपंचायतीतील ढिकरपाडा येथे पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


१६६ 


( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 


२ 


२८ 


३ 


२ ९ 


४ 


उत्तरेस 


१६६ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ५६-३अ 


ur 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८, २०१८/ भाद्रपद ६, शके १९ ४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक मशा /कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा 

समूह , 

वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी/ 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, पालघर तालुक्यातील लालोंडे ग्रामपंचायतीतील फरलेपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २९ जून २०१७ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, पालघर यांनी दिनांक २ जानेवारी २०१८ रोजी पालघर तालुक्यातील लालोंडे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
फरलेपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


समूह / वस्त्यांचा 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून पालघर तालुक्यातील लालोंडे ग्रामपंचायतीतील फरलेपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
आवश्यक असल्यास) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


९ ६ राखीव वन १९ ७ 


फॉरेस्ट 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


२ 


५८ , ५ ९ , १०३, १०४, १०५ 


गावठण पाड्याची हद्द 


३ 


दक्षिणेस 


संरक्षित वन स.नं. ९ ० 


चरी गावाची हद्द 


४ 


उत्तरेस 


७ ९ , ८० , ८२, २० , २१ , १ ९ ८ ( FDCM) 


गावठण पाड्याची हद्द 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


. 


कोकण भवन, नवी मुंबई, 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग. 


. 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८ , २०१८ / भाद्रपद ६, शके १९ ४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, 

वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, पालघर तालुक्यातील लालोंडे ग्रामपंचायतीतील गावठाणपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २९ जून २०१७ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, पालघर यांनी दिनांक २ जानेवारी २०१८ रोजी पालघर तालुक्यातील लालोंडे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
गावठाणपाडा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


समूह / वस्त्यांचा 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून पालघर तालुक्यातील लालोंडे ग्रामपंचायतीतील गावठणपाडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


( २ ) 
पुर्वेस 
पश्चिमेस 


९ ६,१८७ 


फॉरेस्ट 


२ 


१३४,१३५,२१५,२१६,२१७ 


३ 


दक्षिणेस 


१०६,११४,११७,१०७ 


पद्माचा पाड्याची व गवळी पाड्याची हद्द 

फरलेपाड्याची हद्द 
किराट गावची हद्द 


४ 


उत्तरेस 


१ ९ ८ ( FDCM) 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कोकण भवन , नवी मुंबई, 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८, २०१८/ भाद्रपद ६, शके १९ ४० 

विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६.. महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणुन 

विनिर्दिष्ट करण्यात येते 
आणि ज्याअर्थी, पालघर तालुक्यातील चिंचारे आके गव्हाण ग्रामपंचायतीतील गावठाणपाडा व धापशीपाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १६ जून 
२०१७ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, पालघर यांनी दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी पालघर तालुक्यातील चिंचारे आके गव्हाण 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या गावठाणपाडा व धापशीपाडा पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून पालघर तालुक्यातील चिंचारे आके गव्हाण ग्रामपंचायतीतील गावठाणपाडा व धापशीपाडा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा 
समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


आवश्यक असल्यास ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


धापशीपाडा स.नं. ३०,३१,३२ 


गावठाणपाडा सूर्यानदी 


२ 


गावठाणपाडा स.नं. १३४ , १४६ , १४७, धापशीपाडा 

स.नं. ६१, ६३ , १४ , संरक्षित वन स.नं. ६ ९ 


दक्षिणेस 


फॉरेस्ट स.नं. ६८ , १२० 


रावते गावाची शिव 


उत्तरेस 


गावठाणपाडा स.नं. १७१, १७२, १७३, १७६ , धापशीपाडा 

स.नं. १५,२१,२२,१८५, राखीव वन स.नं. १ ९९ पै 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , 

नवी मुंबई, 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


विभागीय आयुक्त , 


डॉ . जगदीश पाटील , 

कोकण विभाग. 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८ , २०१८ / भाद्रपद ६, शके १९ ४० 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 


- 


वाडी / 


क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१६.. महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा 

समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 

समूह, 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, पालघर तालुक्यातील जायशेत ग्रामपंचायतीतील डोंगरपाडा वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ मे २०१७ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , पालघर यांनी दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी पालघर तालुक्यातील जायशेत ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या डोंगरपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि त्याअर्थी, मी, डॉ. जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून पालघर तालुक्यातील जायशेत ग्रामपंचायतीतील डोंगरीपाडा येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


or 


२ 


वांद्री डॅम 


३ 


दक्षिणेस 


२४ 


उत्तरेस 


m 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , 

नवी मुंबई , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८, २०१८/ भाद्रपद ६, शके १९ ४० 

विभागीय 

आयुक्त , 

कोकण विभाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक मशा /कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१६ . – महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, पालघर तालुक्यातील बिरवाडी ग्रामपंचायतीतील नवापाडा वस्ती / पाड्यांचा समूह / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, पालघर यांनी दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ रोजी पालघर तालुक्यातील बिरवाडी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या नवापाडा पाडा / वस्ती/पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


. 


आणि त्याअर्थी, मी , डॉ . जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून पालघर तालुक्यातील बिरवाडी ग्रामपंचायतीतील नवापाडा येथे पाडा / वस्ती /पाड्यांचा समूह/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा 
नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


( २ ) 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


१२ ९ , १३० , १२७ 


P 


११७ 


३ 


दक्षिणेस 


१२१ , १२२ , १२३ 


४ 


उत्तरेस 


पडघेगावची हद्द 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कोकण भवन , नवी मुंबई , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ . 


डॉ . जगदीश पाटील, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR: I/ C DIRECTORSHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


